स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील १२५ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या 
हिऱ्यातील निधीचा पहिला हप्ता वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.४५/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ जुले, २०१९ 


१) केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नगरविकास मंत्रालयाचे आदेशा क्रमांक १/७/२०१५-58॥॥ [Computer 
No. ३१०४७०६], दिनांक २६ मार्च, २०१९. 

२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 

३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.४३/नवि-३४,दि. 39.03.2090. 

४) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९. 


शासन निर्णय: 
देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 


चांगले आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केळी आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन 
क्रमांक 2 येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनामार्फत मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने १२५ शहरांचे रुपये १३७,७१,०२,०००/- (एकशे सदतीस 
कोटी ऐकाहत्तर लक्ष दोन हजार फक्त) इतक्या किंमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास निधीकरीता सादर करण्यात 
आले होते. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. १ येथील दिनांक २६ मार्च, २०१९ रोजीच्या आदेझान्वये अनुज्ञेय हिस्सा 
रुपये ४८,१९,८५,७००/- (अठ्ठेचाळीस कोटी एकोणवीस लक्ष पंचाऐंशी हजार सातऱो फक्त) पैकी पहिला हप्ता 
म्हणून रुपये २४,०९,९२,८५०/- (चोवीस कोटी नऊ लक्ष AAT हजार आठडो पन्नास फक्त) एवढा निधी राज्यास 
वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील १२५ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी वितरीत केलेला पहिल्या 
हप्त्याचा निधी रुपये २४,०९,९२,८५०/- (चोवीस कोटी नऊ लक्ष Bad हजार seal पन्नास फक्त) वितरीत 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित 
लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात 
आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.४५/नवि-३४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेली निधी रूपये 
3) महानगरपालिकांना 
| मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८० सर्वसाधारण, ४,७२,५०,०००/- 
१९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, (00) (७६ स्वच्छ भारत | (रूपये चार कोटी बहात्तर लक्ष 
अभियानासाठी महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा ७५%), ३१, पन्नास हजार फक्त.) 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत 
बो नगरपंचायतींना 
| मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९,३७,४२,८५०/- 
१९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (00) (03) स्वच्छ भारत। (रूपये एकोणवीस कोटी 
अभियानांतर्गत नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक | सद्दतीस लक्ष बेचाळीस हजार 
अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत आठडो पन्नास फक्त.) 


४. केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या रुपये २४,०९,९२,८५०/- (चोवीस कोटी नऊ लक्ष AAW हजार आठडरो 
पन्नास फक्त) च्या प्रमाणात राज्य शासनाच्या हिस्स्याचा निधी रूपये १६,०६,६१,९००/- इतका निधी वितरीत 
करणे आवश्‍यक आहे. राज्य शासनाच्या हिस्स्याचा निधी रूपये १६,०६,६१,९००/- इतका निधी संदर्भाधिन क्र. 3 
येथील शासन निर्णयान्वये संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालय यांच्याकडे आहरित 
केलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे वाटप विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार सर्व नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य अभियान संचालक यांनी करावी. 


६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ 
एप्रिल, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ अन्वये 
३१, वेतनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ पैकी ७ (१)आ, ७(३), ७(४) या प्रकरणी लागू नाही. सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्रमांक ७(२) बाबत नमूद करण्यात येते की, केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या 
fessara निधी वितरीत करावयाचा असल्याने त्यामधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून येणे असलेली रक्‍कम 
समायोजित करणे शक्‍य नाही. तसेच सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ (५,६,७,८,९) मध्ये नमूद अटींची 
पूर्तता करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.४५/नवि-३४ 


८. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ च्या 


परिशिष्टातील अनुक्रमांक २, ३3 या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत नमुद 
करण्यात येते कि, ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्थित योजना नाही, तथापि केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त 
झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ-१८७/अर्थोपाय, दिनांक ०८/४/२०१९ अन्वये 
करण्यात आली आहे. 


९. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ रोजीच्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते कि, सदर योजनेच्या 
स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील अनुक्रमांक १, 2, 
३,४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी 
सुचीमधीळ अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ मधील लागू असलेल्या उर्वरित सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 


१०. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ मधील ७ (१ 
अ अन्वये ३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 
सदर शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य शासनाचा एकूण रुपये ४०,१६,५४,७५०/- (रूपये चाळीस कोटी सोळा 
लक्ष चोपन्न हजार Maal पन्नास फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


११. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:अनौ-१८७/अर्थोपाय, दिनांक 
८/४/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१११६४८५३३९२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Kailas Madhukar 


Badhan 


(कैलास बधान) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


shtra, 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.४५/नवि-३४ 


८. आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व) 

९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
qo, संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


अ.क्र. | विभाग नगरपंचायतीचे नाव प्रकल्पाची केंद्र केंद्र राज्य राज्य एकूण 
मंजूर किंमत | शासनामार्फत | शासनामार्फत | शासनामार्फत | शासनामार्फत । अनुदान 
(डीपीआर |अनुज्ञेय अनुदान | वितरीत केलेले | अनुज्ञेय अनुदान | वितरीत केलेले 
नुसार) अनुदान अनुदान 


- 


2 


Nandgaon Khandeshwar 8912000 3119200 1559600 2079467 1039733] 2599333 
10274000 3595900 1797950 2397267 1198633] 2996583 
6189000 2166150 1083075 1444100 722050] 1805125 


N 


Zari 


(2 


(12 | (22 


अ.क्र. | विभाग नगरपंचायतीचे नाव प्रकल्पाची केंद्र केंद्र राज्य राज्य एकूण 
मंजूर किंमत | शासनामार्फत | शासनामार्फत | शासनामार्फत | शासनामार्फत । अनुदान 
(डीपीआर |अनुज्ञेय अनुदान | वितरीत केलेले | अनुज्ञेय अनुदान | वितरीत केलेले 
नुसार) अनुदान अनुदान 


प्र 


299658 
299658 
7210000 210291 
Nagpur 379079 
Nagpur 250016 


Nagpur 269879 
299658 
269879 
6189000 1083075 722050|___180512 
1321425 1761900 220237 


a ALALALATA n wn 
a) A] RQ) OS ळ on 
Z\|Z|Z1Z Z 
&"| &'| "| 
९३ 0३ ७६ ९६ 
": "उ "उ "उ "उ 
उ ६६0६ 
तद 1 0 1061001 


Z 
& 
(te) 
"पं 
=| 
lan 


Shirur 
3393833 
1606500 
3393833 
2202375 
220237 
349300 
180512 
2274475 379079 
6189000 1083075 722050) _180512 

57 11636000 4072600 2036300 2715067 339383 

160650 

59 210291 

Nagpur 180512 


= 
oO 


अ.क्र. | विभाग नगरपंचायतीचे नाव प्रकल्पाची केंद्र केंद्र राज्य राज्य एकूण 
मंजूर किंमत | शासनामार्फत | शासनामार्फत | शासनामार्फत | शासनामार्फत । अनुदान 
(डीपीआर |अनुज्ञेय अनुदान | वितरीत केलेले | अनुज्ञेय अनुदान | वितरीत केलेले 
नुसार) अनुदान अनुदान 


Gondpimpari 1380925 920617] 230154 
210291 
180512 
160650 
259933 
agpur 5508000 1927800 1285200 642600] 160650 
6189000 722050) 180512 
Nagpur 2642850 1321425 880950| 220237 
180512 
220237 
Nagpur 259933 
220237 
agpur 5508000 963900 642600) __160650 


6189000 2166150 1083075 1444100 722050] 180512 
Sadak Arjuni 6189000 2166150 1083075 1444100 722050] 180512 
5508000 1927800 963900 1285200 642600] 160650 


>) 
N 


ऱ्य 
WwW 


— 
Nn 


ष्2 Ke} love} ioe} (oe) ~~ ~~ जे 
प्छ ल ~ Ww — [०५ On न्स — 


~|~ 
~ 


ऱ्य 
ष्ट 


ioe) 
N 


00 | 00 
nT 


VAVAVAVAVAVA V2 Z|Z VAVAVAVAVAVA V2 
&"| "| "| (20 & > & &"| &'| | s'|& 

९4 0९५ ९६ joe ६ (ee) 04 ६ (ie) ९4 0३ ७६ ९६३ ७६ 
"- "० "उ "५ "उ "प isms! "प ": 'उ "उ "उ "उ 

EJEsElEls =| ele =| Elclelelse 

Rie TR PR TR = हू. ae len RTR TR TR TR 


12997000 4548950 2274475 3032633 1516317] 379079 


8572000 3000200 1000067] __ 250016 
88 a 180512 
220237 
Nagpur 8912000 3119200 1559600 2079467 1039733] 259933 
3238550 1619275 269879 
92 2642850 1321425 220237 
339383 
94 379079 
95 8572000 250016 
250016 
97 10614000 3714900 1857450 2476600 1238300] 309575 
379079 
309575 
100 379079 
101 379079 
102 349300 
103 259933 
104 6189000 722050| 180512 
105 


अ.क्र. | विभाग नगरपंचायतीचे नाव प्रकल्पाची केंद्र केंद्र राज्य राज्य एकूण 
मंजूर किंमत | शासनामार्फत | शासनामार्फत | शासनामार्फत | शासनामार्फत । अनुदान 
(डीपीआर |अनुज्ञेय अनुदान | वितरीत केलेले | अनुज्ञेय अनुदान | वितरीत केलेले 
नुसार) अनुदान अनुदान 


123 
| 
2 
| 


Nl 


